आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांच्या आस्थापनेवरील भिक्षेकरी गृहातील ५२ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२० ते ३१/०८/२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.११/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२०. 


संदर्भः- १ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, 

दिनांक ५ एप्रिळ, २००३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१५ 

३) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१५/प्र.क्र.५/का-७-अ, 
दिनांक २ मार्च,२०१५. 

४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ- २०१८/प्र.क्र.१४/का-७अ, 
दिनांक २७.०९.२०१९. 

५) उपआयुक्त (प्रशासन), महिला व बाल विकास AYIA HA, WI यांचे पत्र क्र. 
मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/ १९-२०/का-१/९४६, दिनांक १८/०२/२०२०. 

६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१२.२.२०२० 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील पदांचा आढावा घेवून आकृतीबंध शासन निर्णय, 
महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७, दि. ५.४.२००३ अन्वये मंजूर HIG आहे. सदर 
आकृतीबंधानुसार भिक्षा प्रतिबंधक शाखेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. 09.90.2098 ते २९.०२.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक १२.२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील भिक्षा प्रतिबंधक शाखेतंर्गत 
कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्तालयाने 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.११/का-७-अ 


संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक १८.२.२०२० च्या पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार भिक्षा प्रतिबधंक शाखेत कार्यरत असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२० ते दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या 
एकुण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १२/०२/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०४१७०३४८७३३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lalsi ng DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


Salita ne Cc वा 
Ramchandra Gujat ceveomeni Department हील 
Date: 2000.08.18 1630.22 +05°90 
(ला.रा.गुजर) 
सह Gad AERIS शासन 
प्रति, 
महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
. वित्त विभाग (का-६/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती, का-७अ 


>» ०0८ “७ A) _O 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


भिक्षेकरी गृहातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.११/का-७अ, दिनांक : ०४/०३/२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यालये व मंज्र पदे 
पदनाम वेतन वेतनश्रेणी 
स्तर 


अधिक्षक S-24 ४१८००-१३२३ 


जव 

४ ककल ee [व 
ल्या 

जज 

जाहा 

जत [७ ल्क 

CN [931 ल्क 
eee eee 
E = 


. शग शि 1 ||| ||| || || 
रु.१२००/ 


१ 
Le ey eae ee 1.0 | ae 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Guja 


Lalsing Ramchandra _ ow:cn=Latsing Ramchandra Gujar, C = IN, S 


र Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
We 0 Child Development Department 
Gujar Date: 2020.03.12 16:32:40 --05'3 


(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


